राज्यातील नगरपरिषदांसाठी लागू 
असलेल्या “वैशिष्टयपूर्ण” योजनेचे 
निकष व सुधारीत मार्गदर्शक तत्वे 
निश्चित करणेबाबत. 

(प्रशासकीय मान्यतेच्या अधिकारात सुधारणा) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-धोरण-२०१७/प्र.क्र.१७१/नवि-१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :-(१) शासन निर्णय क्रमांक - धोरण - २०१७/प्र.क्र.१७१/न.वि.-१६, दिनांक १७ 
नोव्हेंबर,२०१७. 
प्रस्तावना - 


राज्यातील नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपुर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान देण्यात 
येते. सदर योजनेचे निकष व सुधारीत मार्गदर्शक तत्वे संदर्भाधीन क्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले आहेत. सदर योजनेअंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याच्या अधिकारात सुधारणा करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

राज्यातील नगरपरिषदांसाठी लागू असलेल्या “वैशिष्ट्यपूर्ण” या योजनेच्या 
संदर्भाधीन क्र. (9) येथील शासन निर्णयामधीळ परि. (७) योजनेअंतर्गत करावयाच्या 
कामांकरीता प्रशासकीय मान्यता देणे (ll) “वैशिष्ट्यपूर्ण* योजनेअंतर्गत नियोजन 
विभागाकडून मंजूर करण्यात येणा-या विशेष नियतव्ययामधून वितरीत करण्यात 
येणा-या निधीबाबत (४२१७ ०६०३) यामधील (ब) मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात 
येत आहे. 

(ब) जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावित कामाची जागा ताब्यात असल्याची 
खातरजमा करावी. प्रस्तावित काम विकास आराखडा व विकास नियमावली तसेच, 
प्रचलित नियमांशी सुसंगत असल्याची खातरजमा करावी. प्रस्तावाची सविस्तर 
छाननी करून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना 
राहतील 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०१७/प्र.क्र.१७१/नवि-१६ दिनांक ३० सप्टेंबर,२०२० 
२. संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन निर्णयामधील अन्य बाबी कायम राहतील. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२००९३०१२२४१८३३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Vivek Shankar Kumbh 


Vivek Shankar पण 


5067970760fbaec2fa421af2eac23d3b8737b990883be0 


3४76 


Kumbhar ता 
(विवेक कुंभार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय , मुंबई-३२ 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, मुंबई-१८ 

५. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१८ सर्व जिल्हाधिकारी 

9 मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

११. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 

१३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी 

१६. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगरपंचायती 

१७. वित्त विभाग, व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६/नियोजन विभाग मंत्रालय, 
मुंबई. 

१८. सर्वकार्यासने, नगर विकास विभाग-२, मंत्रालय , मुंबई-३२ 

१९. कार्यासन नवि-४ नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवड नस्ती (नवि-१६), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी 2 


